"राष्ट्रीय वृद्दापकाळ आरोग्य BAS कार्यक्रम" 
या केंद्र पुरस्कृत योजनेतंर्गत ग्रॅट शासकिय 
वैद्यकिय महाविद्यालय व सर जे.जे.रुग्णालय 
यांना रिजनल जेरिअँट्रीक सेंटर करिता 
सर्वसाधारण घटकांतर्गत प्रलंबित केंद्र हिस्सा 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२१/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ९ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१) आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्रमांक No. T-21011/02/2016-NCD , 
दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दिनांक २४ जुन २०२१ 
3) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग),मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/९॥०-०६/निधी 
उपलब्ध वितरण/४७५७-४७६४/२०२१, दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत “राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम” या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत, ग्रँट शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय व सर जे.जे. रुग्णालये यांना रिजनल 
जेरिअँट्रीक सेंटर करिता सर्वसाधारण घटकामधून सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १०० टक्के केंद्र 
हिऱ्याचे अनुदान पैकी प्रलंबित रु. २०.१३ लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती याबाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत “राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रूषा कार्यक्रम” या केंद्र 


पुरस्कृत योजनेंतर्गत, Fe शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय व सर जे.जे. रुग्णालये यांना रिजनल 
जेरिअँट्रीक सेंटर करिता सर्वसाधारण घटकामधून प्रलंबित केंद्र हिस्सा रक्‍कम रुपये रु.२०.१३ लक्ष 
(अक्षरी रुपये वीस लक्ष तेरा हजार फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२१/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ 


२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व 


प्रशासन ), मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय केंद्र हिस्सा नमूद 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२०२२ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
पुरवणी 
मागणीद्वारे । वितरीत 
अ. तपशिल लेखाशिर्ष मंजूर रक्‍कम 
क्र. तरतुद (रु. लक्ष) 
(रु. लक्ष) 
केंद्र हिस्सा 
मुख्य लेखाशिर्ष 
२२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
मागणी क्र.आर-१ 
(०१) (३३) - राष्ट्रीय वृध्दापकाळ आरोग्य शुश्रुषा | २२१०एफ३०८ | २०.१३ २०.१३ 
कार्यक्रम (एनपीएचसीई) 
केंद्रपुरस्कृत १०० टक्के) (कार्यक्रम) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
लेखाशिर्ष २२१० एफ ३०८ 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ च्या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टातीळ अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शातींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम 
प्रमुख /सहसंचालक, (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 
महालेखापरिक्षकांच्या लेखापरीक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील 
वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर कार्यक्रमांच्या 
संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरील निधी सदर संस्थेच्या स्वतंत्र बॅक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२१/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ 


त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४ जुन, २०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व 
तरतुदीचे /अटी व शा्तींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा 
MAH CA बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे सदर संस्थेच्या अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च 


करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


५. सदरील अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिळ, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सरदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ डिसेंबर, 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 
तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक No. 1-२१०११/०२/२०१६- 
NCD Dated २८ नोव्हेंबर, २०१७ मधील परिच्छेद क्रमांक- ३ मधील अटी व ald काटेकोरपणे पाळन 


करण्यात यावे. 


9. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 209/982, दिनांक 
१३.०९.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४४५/२०२१/व्यय-१३, दिनांक 


१४.०९.२०२१ अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१७२३३६९४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTT! KENDRE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEEPAK यत नन 
2.5.4.20=40fdba39a26dd429d5be80f9cd76998906ed501 2a776fbe50 


72661d97c2c56c9, 


pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1FF33CD1AD8C6B9, 
serialNumber=C35 1F74FB3439ACA7 1466FCFBB2509C3310AE753E39 
S5A89FFA7C6E3887B0AADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2021.11.09 15:12:00 +05'30' 
(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२१/प्र.क्र.१६४/आरोग्य-३अ 


२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक (9), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

५. सहसंचालक (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा, मुंबई 

६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन अर्थसंकल्प/ळेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती ( आरोग्य -३ओ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


